राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क 
शिष्यवृत्ती योजनेसाठी शिष्यवृत्ती मंजूर झालेल्या 
विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्‍कम अदा करणेस 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : अर्थसं-२०२१/(६६/२१)/मशि-३, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार इमारत, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २७ ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा : संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्र.उशिसं/शिष्य-२०२१-२२/तरतूद/६७२५, व 
७८२४ अनुक्रमे दिनांक ०३/०६/२०२१ व दिनांक ०६/०७/२०२१. 
प्रस्तावना : 
संचालक, उच्च शिक्षण यांच्या संदर्भीय पत्रांन्वये राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क 
शिष्यवृत्ती योजनेसाठी (२२०२ १४५६) ३४- शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ या 
आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या तरतूदीतून सन २०१९-२० करीता एकूण ३४४ 
विद्यार्थ्यांसाठी रु. १९,३८,२०४/- व सन २०२०-२१ करीता एकूण १०२५१६ विद्यार्थ्यासाठी 
रु.६५,११,२२,८४६/- अशा एकूण १०२८६० विद्यार्थ्यांची महाआयटी कडून शिष्यवृत्ती मंजूर झालेल्या 
अलॉटमेंटसाठी रु.६५,३०,६१,०५०/- इतक्या रक्कमेचे देयक अदा करणेबाबत प्रस्तावित करण्यात आले 
आहे. त्यास अनुसरुन सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात प्रलंबित शिष्यवृत्तीची रक्कम अदा करण्याकरीता 
प्रस्तुत योजनेसाठी अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या तरतूदीच्या ६०% च्या मर्यादेत निधी वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


प्रस्तावनेत नमुद केल्याप्रमाणे राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती या योजनेतंर्गत 
सन २०१९-२० व सन २०२०-२१ करीता महाआयटी कडून शिष्यवृत्ती मंजूर झालेल्या अलॉटमेंटनुसार मंजूर 
विद्यार्थ्यांची प्रलंबित शिष्यवृत्तीची रक्कम अदा करण्यासाठी रु.४५,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये पंचेचाळीस 
कोटी फक्त) इतकी तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. या बाबीवर होणार खर्च मागणी क्र.डब्ल्यू -०२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण ८० सर्वसाधारण ८०० 
इतर खर्च, (०२) संकीर्ण (०२) (०९) राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना (कार्यकम) 
(२२०२ १४५६) ३४ शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने या तपशीलवार लेखाशिर्षातर्गत २०२१-२२ या वर्षात मंजूर 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
३ हा शासन निर्णय, नियोजन विभाग व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ अनुक्रमे क्र.२५१/१४७१, 
दिनांक २०/०७/२०२१ व क्र.६७५/२०२१/व्यय-५, दिनांक २६/०७/२०२१ नुसार प्राप्त झालेल्या मान्यतेस 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत असून शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक २४/०६/२०२१ मधील अटी व शर्तीची पूर्तता होत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२१/(६६/२१)/मशि-३, 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२१०८२७१२१३५३१३०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Hemantkumar ; त 
? ठे n d h a r j n a t h B a V j ५ ka r saat Seis aan ०१२. i saucer Shi वय ee 


Date: 2021.08.27 13:18:06 +05'30' 


(हे.पं.बाविस्कर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Hemantkumar Pandharinath Baviskar 
Of Maharasht And 


१. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

५. कक्ष अधिकारी, साशि.१, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६. निवड नस्ती मशि-३, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


